सन २०१७-१८ या वर्षासाठी महाराष्ट्र राज्य 
अल्पसंख्यांक आयोगास सहायक अनुदान 
(योजनांतर्गत) वितरित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्यांक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: अविवि-२०१८/प्र.क्र.२६/१८/का-९, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३, 
दिनांक : ३१ मार्च, २०१८ 


संदर्भ:- 
१) शासन निर्णय क्र.अविवि २०१७/प्र.क्र. ७४/का.९, दि.२६/५/२०१७, 
दि.४/८/२०१७, दि. १८/१/२०१७ व १३ मार्च, २०१८. 

2) शासन परिपत्रक्र वित्त विभाग क्र.अर्थसं २०१७/प्र.क्र. ७५/अर्थ-३, 
दि.१८/४/२०१७ व दि.६/२/०१८ 

३) शासन परिपत्रक्र वित्त विभाग क्र.अर्थसं २०१७/प्र.क्र. ९४/अर्थ-३, 
दि.३०/६/२०१७ 

४ राज्य अल्पसंख्यांक आयोग यांचे पत्र क्र. राअआ /योजना/प्र.क्र 
७१/२०१७/का.३,दि २५/९/२०१७ 

५) शासन निर्णय क्र.अविवि २०१८/प्र.क्र. १९/का.७,दि.३१ मार्च, २०१८. 


प्रस्तावना:- 

अल्पसंख्यांक समाजातील उमेदवारांसाठी (१) पोलीस शिपाई भरतीपूर्व प्रशिक्षण वर्ग योजना, (२) मराठी 
भाषा फाऊंडेडान वर्ग योजना, (३) केंद्रीय लोकसेवा आयोग परीक्षा प्रशिक्षण वर्ग योजना (यशादामार्फते व (४) स्पर्धा 
परीक्षा प्रशिक्षण योजना (राज्य प्रशासकीय सेवा प्रशिक्षण संस्थेमार्फत) या योजनां महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यांक 
आयोगाकडून राबविण्यात येतात. या योजनेसाठी सन २०१७-१८ या वर्षात अंमलबजावणीसाठी रु.४ कोटी 
एवढा निधी उपलब्ध होता. सदर निधी संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये रु. ४ कोटी इतका निधी 
उपरोक्त योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी वितरित करण्यात आला आहे. 
२. महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यांक आयोगाने दि. २७/९/२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये निधी मिळण्याबाबत मागणी 
केली आहे. त्यानुसार निधी वितरणाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यांक आयोगाकडून राबविण्यात येत असलेल्या उपरोक्‍त योजनांकरीता सन - 
२०१७-१८ या आर्थिक वर्षाकरिता 'मागणी क्रमांक झेडई -१ २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ 
समाजकल्याण २०० इतर कार्यक्रम (०१) (१७) राज्य अल्पसंख्यांक आयोग २२३५ ए २५८, ३१ WEUH अनुदातत 
(वेतनेतर)' या लेखाशिर्षाखाळील wy कोटी (अक्षरी रुपये - चार कोटी) एवढा निधी वितरित करण्यात आळा 
आहे. संदर्भ क्र.५ येथील शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यांक आयोगास रु. ५ कोटी (अक्षरी रुपये 
पाच कोटी फक्त) एवढा निधी पुनर्विनियोजनाने उपलब्ध करुन दिलेला आहे. सदर निधी महाराष्ट्र राज्य 
अल्पसंख्यांक आयोग, मुंबई यांना वर नमूद केलेल्या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी वितरीत करण्यास या 
शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. या करीता सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यांक आयोग, मुंबई हे 
आहरण व संवितरण अधिकारी आणि नियंत्रक अधिकारी म्हणून काम पहातील. 


झासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१८/प्र.क्र.२६/१८/का-९, 


२. सदर अनुदान खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिका व वित्तीय अधिकार नियम 
पुस्तिकेमध्ये उल्लेख केलेल्या तसेच वेळोवेळी शासनाने या अनुषंगाने दिलेले सर्व निदेश /नियम / शासन निर्णय 
/आदेश आणि केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचना व नियत्रिक व महालेखापरिक्षक यांच्या निरिक्षणांचे 
पालन करण्यात यावे. उपरोक्‍त खर्चाचा तपशिल व उपयोगिता प्रमाणपत्र महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, 
मुंबई यांनी शासनास विहित कालावधीत सादर करावेत. 

३. सदर प्रयोजनासाठी होणारा खर्च 'मागणी क्रमांक - झेडई -१ २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ 
समाजकल्याण २०० इतर कार्यक्रम (09) (१७) राज्य अल्पसंख्यांक आयोग २२३५ ए २५८, ३१ सहपक अनुद 
(वेतनेतर)' या लेखाशिर्षाखाळी सन २०१७-१८ या वर्षाकरिता मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 

४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचे संदर्भ क्र.२, शासन परिपत्रक दिनांक १८ एप्रिल, २०१७ मधील 
परिच्छेद क्र. ७ ते १८ येथील अटींची व त्यासोबतच्या परिशिष्टामधीळ अनुक्रमांक ३ व ९ अटींची पुर्तता होत 
असल्याने तसेच हे आदेश नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ७८/१४७१,दि.२३/३/२०१८ अन्वेय 
प्राप्त मान्यतेस तसेच वित्त विभागाने त्यांचे अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ९४/२०१८/व्यय-१, दि.३१/३/२०१८ 
अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

५. BT SIRI निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेत स्थळावर www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१८०३३११७४६०२८९१४ असा आहे. हा 
areal डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Dinesh M. clear ree 


Dep: , post , St=Mi ishtra, 
2,5.4.20=9cabb099fd0576208f4caa3 10d2e7860201ab5363a2133e0927ff26c 


Sonavane ssn arm 
(दि.मा.सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन, 

प्रति, 

१) मा.राज्यपालांचे सचिव, 

२) मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, 

3) मा. मंत्री /राज्यमंत्री (अ.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

४) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 

५) प्रधन मुख्य सचिव, अल्पसंख्यांक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

६) अपर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
७) महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
८) पोलीस आयुक्त, सर्व 
९) संचालक लेखा व कोषागारे, 
१०) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 
११) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१८/प्र.क्र.२६/१८/का-९, 


१२)सर्व विभागीय आयुक्‍त 

१३)सर्व जिल्हाधिकारी, 

१४)सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यांक आयोग, मुंबई 

१५)जिल्हा कोषागार अधिकारी सर्व 

१६)सर्व मंत्रालयीन विभाग. 

१७)उप सचिव, वित्त विभाग (व्यय १),अर्थ -१४ नियोजन विभाग, (कार्यासन १४७५)मंत्रालय, मुंबई 
१८)अवर सचिव, अल्पसंख्यांक विकास विभाग /अर्थसंकल्प शाखा,कार्या-७, मंत्रालय, मुंबई 
१९) निवड नस्ती (कार्यासन -९) अल्पसंख्यांक विकास विभाग, मंत्राळय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


